सहायक नगर रचनाकार  (पदवीधारक/ 
पदविकाधारक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नगर 
रचनाकार (पदवीधारक/पदविकाधारक) पदावर 
निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन Beal PAH : बिंदुना-५६२१/प्र.क्र.२१७/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील नगर रचनाकार 
(पदवीधारक/पदविकाधारक) (गट-अ/राजपत्रित) (एस-२० : रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील रिक्‍त पदे 
निम्न संवर्गातील सहायक नगर रचनाकार (पदवीधारक/पदविकाधारक) (गट-ब/राजपत्रित) (एस-१५ : 
रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गातून पदोन्नतीने भरण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक 
दि.२४.०१.२०२२ व दि.२३.०५.२०२२ रोजी घेण्यात आली होती. त्यानुसार विभागीय पदोन्नती समितीने 
शिफारस केल्यानुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यासाठी पात्र ठरविलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या सन २०२१-२०२२ च्या तात्पुरती निवडसूचीस सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिली असून 
सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती व पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने आता 
पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत. 


शासन आदेठा :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या 
सहायक नगर रचनाकार (पदवीधारक/पदविकाधारक) (गट-ब/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नगर 
रचनाकार (पदवीधारक/पदविकाधारक) (गट-अ/ राजपत्रित) (एस-२० : रु.५६,१००-१,७७,५००) या पदावर 
खालील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ. | ज्येष्ठता क्रमांक २०२०/२०२१ ची अधिकाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
क्र. तात्पुरती ज्ये.सू. 

बिड २ ३ a 
a ५७ (2029) श्री.दिव्यांक हिरोजीराव सोनवणे खुला 
२ ५४ (२०२०) श्री.किरणचंद्र ज्ञानेश्वर माळगांवकर अ.जा. 

३ ५८ (२०२१ AL SAARI अजिजखान पठाण खुला 


शासन आदेश क्रमांकः बिंदुना-५६२१/प्र.क्र.२१७/नवि-२७ 


अ. । ज्येष्ठता क्रमांक २०२०/२०२१ ची अधिकाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
क्र. तात्पुरती ज्ये.सू. 
हि २ ३ शिका), 
४ ५६ (२०२०) श्री.बापु दयाराम सामुद्रे अ.जा. 
षु ५९ (२०२१) श्रीमती दिप्ती दिपक ss इ.मा.व. 
द ५७ (२०२०) श्री.राजु पांडूरंग बालमवार भ.ज.(बो 
७ ६० (२०२१) श्री.अतुल प्रभाकरराव गावंडे इ.मा.व. 
८ ५८ (२०२०) श्री.अशोक सदाशिव कांबळे अ.जा. 
९ ६१ (२०२१) श्रीमती सोनाली केवलराव आहेर इ.मा.व. 
१० | ० ६० (२०२०) श्री.भगवानदास गंगन्ना आईटवार भ.ज.(बो 
११ | ६२ (२०२१) श्री.संतोष नामदेवराव डोईफोडे भ.ज.(क) 
१२ ६२ (२०२०) श्री.विश्वजीत भिकारु मेश्राम अ.जा. 
१३ ६३ (२०२१) श्री.तुषार अनिल नंद डइ.मा.व. 
१४ ६४ (२०२०) श्री.परमेश्वर पिराजीराव तोटरे अ.जा. 
१५ ६४ (२०२१) श्री.नेतीन मधुकर जाधव वि.जा.(ओ) 
१६ ६५ (२०२०) श्री.नरेश पांडुरंग गेडाम इ.मा.व. 
१७ ६६ (२०२०) श्री.युवराज माणिक तेलंग अ.जा. 
१८ ७० (२०२०) श्री.सुधाकर रेवाजी भानसे अ.जा. 
१९ ७१ (२०२०) श्री.विनोद गोविद मोरे अ.जा. 
२० ७२ (२०२०) श्री.तुकाराम यशवंत कांदळकर भ.ज.(क) 
२१ ७४ (२०२०) श्री.मेलींदकुमार श्रीपातराव नेवारे अ.ज 
२२ ७७ (२०२०) श्री.सुजित बापु पानसरे भ.ज.(डो 
२३ ११९ (२०२०) श्री.दिगेश दामोदर तायडे अ.जा. 
(दिव्यांग कर्णबधीर) 
अटी व शर्ती :- 


निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधाने वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा 
अधिक्रमित झालेले नाहीत. 

मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान 
देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बिंदुना-५६२१/प्र.क्र.२१७/नवि-२७ 


Vi. 


Vil. 


VII. 


Xl. 


Xll. 


०२. 


दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट याचिका स्टँप क्र.६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा.उच्च न्यायालयाने 
दि.२९.०६.२०२१, दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधिन सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सद्य:स्थितीत कोणतीही विभागीय 
चौकशी/न्यायाळयीन कारवाई प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही, या अटीच्या अधिनतेने सदर पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 

पदोन्नत अधिकारी यांनी सामान्य प्रशासन विभाग, दि.०१.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयातील विहित 
केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे, या अटींच्या अधिन राहून सदर पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 

सदर पदोन्नती ही सेवाज्येष्ठतेसंदर्भात मा.न्यायाळयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधिनेतेने देण्यात येत आहे. 

ज्येष्ठतासूचीनुसार विचारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची पात्रापात्रता तपासण्यात आली असून या संदर्भात 
भविष्यात कोणतेही प्रकरण उद्भवल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने यथायोग्य निर्णय 
घेण्यात येईल. 

जात पडताळणी कार्यालय यांच्याकडून प्राप्त जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंबंधी भविष्यात कोणत्याही 
स्तरावर तफावत आढळून आल्यास संबंधित मागासवर्गीय अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द करुन आवश्‍यक 
ती कार्यवाही करण्यात येईल. 

पदोन्नती देण्यात येत असलेले अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२५.०५.२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळवून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आल्याचे 
दिसून येत नाही. तथापि, सदर मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांबाबत भविष्यात कोणतेही न्यायालयीन 
प्रकरण उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालनालयाची राहील. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०२.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार संबंधीत 
अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीपूर्वी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 

निवडसूचीस मान्यता देतेवेळी सामान्य प्रशासन विभागाने घातलेल्या अटींच्या अधिनतेने सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 


नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१, दि.१४ जुले, २०२१ मधील तरतुदी व पदोन्नतीने 
पदस्थापनेकरिता महसुली विभाग वाटपाकरिता दिलेले पसंतीक्रम विचारात घेऊन, पुढील तक्त्यात 
दर्शविण्यात आल्यानुसार नगर रचनाकार (पदवीधारक/पदविकाधारक) (गट-अ / राजपत्रित) पदावर 
तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बिंदुना-५६२१/प्र.क्र.२१७/नवि-२७ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना केलेले कार्यालय 

बिज २ ३ 

nm श्री.दिव्यांक हिरोजीराव नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (प्र.नि) या 

सोनवणे कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 

२ | श्री.किरणचंद्र ज्ञानेश्वर महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवाडा शाखा) या 

माळगांवकर कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 

३ श्री.इम्रानाखान अजिजखान सहायक संचालक, नगर रचना, नंदुरबार या कार्यालयातील 

पठाण नगर रचनाकार पदावर. 

४ | thay दयाराम सामुद्रे उप संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, डहाणू या 
कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 

५ | shart दिप्ती दिपक उंडे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (नागरी संशोधन 
घटक) या कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 

द श्री.राजु पांडूरंग बालमवार नगर रचनाकार, चंद्रपूर महानगरपालिका Na) या 
कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 

७ | श्री.अशोक सदाशिव कांबळे । संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयातील 
नगर रचनाकार पदावर. 

८ | श्रीमती सोनाली केवलराव पुणे महानगर wear क्षेत्र विकास प्राधिकरण या कार्यालयातील 

आहेर नगर रचनाकार पदावर. 

९ | श्री.भगवानदास गंगन्ना सहायक संचालक, नगर रचना, वर्धा शाखा या कार्यालयातील 

आईटवार नगर रचनाकार पदावर. 

4 श्री.संतोष नामदेवराव सहायक संचालक, नगर रचना, मुल्यांकन, ठाणे विशेष घटक 

डोईफोडे (पथदर्शी प्रकल्प) या कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 
ha श्री.विश्वजीत भिकारु मेश्राम ।सहायक संचालक, नगर रचना, गोंदिया शाखा या 
कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 

92 श्री.तुषार अनिल नंद नगर रचनाकार, विभागीय आयुक्त कार्यालय, निवाडा शाखा, 
अमरावती विभाग या कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 

93. श्री.परमेश्वर पिराजीराव तोटरे | सहायक संचालक, नगर रचना, हिगोळी शाखा या 
कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 

१४ | श्री.नितीन मधुकर जाधव सहायक संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, 
भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका या कार्यालयातील 
नगर रचनाकार पदावर. 

१५ | START पांडुरंग गेडाम सहायक संचालक, नगर रचना, मूल्यांकन नागपूर या 


कार्यालयातील नगर रचनाकार पदावर. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः बिंदुना-५६२१/प्र.क्र.२१७/नवि-२७ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना केलेले कार्यालय 

1१ | २ ३ 

१६ | श्री.युवराज माणिक तेलंग नगर रचनाकार, मुल्यांकन तज्ञ, औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, औरंगाबाद या कार्यालयातील नगर रचनाकार 
पदावर. 

१७ । श्री.सुधाकर रेवाजी भानसे नगर रचनाकार, बारामती शाखा या कार्यालयातील नगर 
रचनाकार पदावर. 

१८ | श्री.विनोद गोविंद मोरे नगर रचनाकार, विकास योजना, विशेष घटक, धुळे 
महानगरपालिका OA) या कार्यालयातील नगर रचनाकार 
पदावर. 

१९ । श्री.तुकाराम यशवंत कांदळकर | नगर रचनाकार, वर्ग-१, मूल्यांकन तज्ञ, ठाणे या कार्यालयातील 
नगर रचनाकार पदावर. 

२० _  श्री.मिलींदकुमार श्रीपातराव । सहायक संचालक, नगर रचना, भंडारा शाखा या कार्यालयातील 

नेवारे नगर रचनाकार पदावर. 

२१ _ | श्री.दिगेश दामोदर तायडे सहायक संचालक, नगर रचना, जळगांव या कार्यालयातील नगर 
रचनाकार पदावर. 


०३. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी श्री.अतुल प्रभाकरराव गावंडे (इ.मा.व.) 
(ज्ये.क्र.६० (२०२१) व श्री.सुजित बापु पानसरे (भ.ज.ड) (ज्ये.क्र.७७ (२०२०)) यांच्या पदस्थापनेचे आदेश 
यथावकाडा निर्गमित करण्यात येतील. उर्वरित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेडा प्राप्त होताच पदोन्नतीने 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. ज्या अधिकाऱ्यांची पदस्थापना प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर करण्यात आली आहे, त्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 

०४. या आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांचा पदस्थापना केलेल्या पदावर रुजू झाल्याचा अहवाल 
संबंधित कार्यालय / संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी nitin.shelke@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर तात्काळ 
सादर करावा. 


०५. पदोन्नत अधिकारी हे पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास, त्यांना पदोन्नती नको आहे, असे समजून सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ मधील त्यांचे नांव निवडसूचीतून काढून टाकण्यात 
येईल. तसेच यानंतर पुढील दोन वर्षी होणार्‍या निवडसूच्यांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीसाठीची 
पात्रता तपासण्यात येणार नाही. तद्नंतर गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्याचा 
नियमित निवडसूचीत समावेश करण्याबाबत त्यांच्या नांवाचा विचार करण्यात येईल. तसेच अज्ञा अधिकाऱ्यास 
कालबद्ध पदोन्नती / सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजना / सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा 
पहिला / दुसरा लाभ मंजूर करण्यात आला असल्यास, वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.आप्रयो- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः बिंदुना-५६२१/प्र.क्र.२१७/नवि-२७ 


१०१५/प्र.क्र.१११/२०१५/सेवा-३, दि.२३ डिसेंबर, २०१५ मधील तरतुदीनुसार सदरचा लाभ काढून घेण्यात 
येईल. मात्र दिलेल्या लाभाची वसुली करण्यात येणार नाही. 


०६. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधील नियम ११ (9) (ए) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील नियम १३ (अ) (१) 
(२) (ब) (१ व २) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन त्यांची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


०७. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी ज्या 
दिनांकास हजर होण्यास कळविण्यात आले आहे व ते नियुक्तीच्या ठिकाणी ज्या दिनांकास हजर होतील, 
याबाबत शासनास तातडीने अवगत करण्यात यावे. 


०८. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 
न झाल्यास किंवा राजकीय दबाव आणून नियुक्ती अन्य ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्यानुसार नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय दबावाची कृती ही महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ चा भंग करणारी असल्याने संबंधित 
अधिकार्‍याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, यांची नोंद घेण्यात यावी. 

०९. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०२१११३१३९०३२५ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vijay Karbhari 
Chaudhari a 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
संबंधित अधिकारी यांना संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
प्रत :- 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 


की, र दारी षि? 


on GS © 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः बिंदुना-५६२१/प्र.क्र.२१७/नवि-२७ 


qo. 
नि": 
१२. 
१३८ 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१: 
३२. 


33. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
38. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१.मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 

महानगर आयुक्‍त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक. 

आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर. 

आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण. 

आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका, चंद्रपूर. 

आयुक्त, भिवंडी-निजामपूर TSX महानगरपालिका, भिवंडी. 

आयुक्‍त, धुळे महानगरपालिका, धुळे. 

जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), चंद्रपूर. 
संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 
सर्व सह संचालक, नगर रचना. 

उप संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, डहाणू. 

उप संचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई. 

मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, लोणावळा. 

सह जिल्हानिबंधक, वर्ग-१, कोल्हापूर/नागपूर शहर/(नि.श्रे.) चंद्रपूर/ठाणे ग्रामीण. 
सहायक संचालक, नगर रचना, नंदूरबार शाखा/चंद्रपूर शाखा/वर्धा शाखा/हिंगोळी शाखा/जळगांव 
शाखा /मूल्यांकन, ठाणे विशोष घटक (पथदर्शी प्रकल्प)/गोंदिया शाखा/मूल्यांकन, नागपूर/भंडारा 
शाखा. 

भूमि संपादन विशेष अधिकारी, (१४) पुणे. 

नगर रचनाकार, बारामती शाखा, बारामती. 

उप अभियंता, अंमलबजावणी कक्ष, नगर रचना, नाशिक. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवडनस्ती / नवि-२७. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


